RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २ , अंक ११२ ] 


शनिवार , सप्टेंबर ३, २०१६ / भाद्र १२ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक २२८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधिद्रव्ये विभाग 

९ वा मजला, गो . ते . रुग्णालय संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २ सप्टेंबर २०१६ 


अधिसूचना 


" 


. 


क्रमांक एमएमसी. ०३१६/ प्र.क्र . ८ / अधिनियम . -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद , १९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. ४६ ) ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चा कलम ३(१ ) अन्वये काढण्यात आलेल्या शासकीय अधिसूचना, वैद्यकीय शिक्षण व 

औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांक , एमएमसी/ २०० ९ / प्र.क्र . ( १७४) / अधिनियम दिनांक १८ मार्च २०११ (यात यापुढे जीचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना 
असा करण्यात आला आहे) द्वारे , महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र मेडीकल कौन्सिल या परिषदेची स्थापना केलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, परिषदेच्या सदस्यांचा कालावधी २० मे २०१६ रोजी संपुष्टात आला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद, मुंबई या परिषदेच्या उपाध्यक्षांनी, अध्यक्ष व परिषदेचे सदस्य यांचेविरुद्ध वित्तीय अनियमितता व 
इतर गंभीर बाबी यासंदर्भात केलेल्या तक्रारीची चौकशी करण्याकरिता शासनाने शासन निर्णय क्रमांक एमएमसी ०३१६ / प्र.क्र .८ / अधिनियम दिनांक १६ 
जून २०१६ च्या अन्वये संचालक , आयुष संचालनालय , यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद अधिनियम, १९ ६५ च्या मधील तरतुदीनुसार गठित केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल 
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेस दिनांक २५ जुलै २०१६ च्या पत्रान्वये दोष दुरुस्तीसाठी १५ दिवसांच्या मुदतीसह पाठविण्यात आला होता. 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेने त्यांच्या विरुद्ध केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कोणतीही सुधारणा न करता त्यांचा दिनांक ८ 
ऑगस्ट २०१६ च्या पत्रान्वये शासनाने गठित केलेल्या समितीचा चौकशी अहवाल अमान्य करून जाणिवपूर्वक फेटाळण्यात आला ; 

आणि ज्याअर्थी, त्या अनुषंगाने प्रस्तुत प्रकरणी उभय पक्षांचा सविस्तर युक्तीवाद ऐकून घेण्यासाठी व नैसर्गिक न्याय प्रदान करण्यासाठी 
दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ रोजी मा . मंत्री ( वै.शि.) यांनी संबंधीतांच्या उपस्थितीत सुनावणी घेतली ; 

आणि ज्याअर्थी, सुनावणी दरम्यान उभय पक्षाकडून झालेला युक्तीवाद, सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता, 
अशा निष्कर्षाप्रत आले की , संचालक , आयुष यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद 
अधिनियम , १९ ६५ नियम ३१ (१ ) नुसार अधिकाराचा दुरुपयोग, कर्तव्यात कसुरता, परिषदेच्या दैनंदिन कामकाजात अनियमितता इत्यादी बाबी दिसून 
आल्या आहेत त्यामुळे अधिनियमातील तरतुदींचा भंग झाल्याचेदिसून आले आहे. याबाबत महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेकडून सादर करण्यात आलेले 


शासन 


भाग चार - ब - २२८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर ३, २०१६/ भाद्र १२ , शके १९ ३८ 


स्पष्टीकरण समाधानकारक आढळले नाही . सबब उक्त अधिनियमातील कलम ३१ मध्ये प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून शासनाने आता 
महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद बरखास्त करून पुढील परिषद गठित होईपर्यंत उक्त परिषदेचे कामकाज अंतरिम कालावधीसाठी सुरळीत चालावे यासाठी 
शासनाने डॉ . अभय चौधरी, प्राध्यापक व विभागप्रमुख, सुक्ष्मजिवशास्त्र , ग्रॅ.शा.वै.म. व सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई यांची प्रशासक म्हणून 
नियुक्ती करण्याचे ठरविले आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद , १९ ६५ च्या कलम ३१ या द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन 
डॉ . अभय चौधरी, प्राध्यापक व विभागप्रमुख, सुक्ष्मजिवशास्त्र, ग्रॅ.शा.वै.म. व सर ज.जी. समूह रुग्णालये, मुंबई यांची उक्त परिषदेचे सर्व अधिकार 
व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी एक वर्षाच्या कालावधीसाठी किंवा परिषद नव्याने यधोचितरित्या गठित होईपर्यंत , यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत 
प्रशासक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं . द . कमलाकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर ३, २०१६ / भाद्र १२, शके १९ ३८ 


لہ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 

Mantralaya , 9th Floor, G.T. Hospital Complex, 
L. T. Marg , Mumbai 400 001, dated the 2nd September 2016 

NOTIFICATION 
No. MMC -0316 /CR8 /ACT. Whereas , by Government Notification Medical Education and 
Drugs Department No.MMC /2009 /CR ( 174 )/ACT dated 18th March 2011 the Maharashtra Medical 
Council (hereinafter referred to as the said Council ” ) has been constituted under sub - section 
( 1) of section 3 of the Maharashtra Medical Council Act , 1965 (No. XLVI of 1965 ) (hereinafter 
referred to as “ the said Act ” ) ; 

And whereas, the term of the office of the Members of the said Council has been expired on 
20th May 2016 ; 

And whereas, the Government had enquired into the complaints made by the Vice - President 
of the said Council against the President and Members for financial irregularity and other serious 
matters . The Government had constituted the three member enquiry committee under Chairman , 
Director Ayush as per Government Resolution No. MMC - 0316 / CR -8 /ACT dated 16th June 2016 . 

And whereas , the above committee submitted the enquiry report about the irregularities 
was sent to the Maharashtra Medical Council vide letter dated 25th July 2016 for the Committee 
of the irregularities within 15 days . 

And whereas, Maharashtra Medical Council willfully rejected the enquiry committee report 
and did not make any rectification ; 

And whereas, to hear both the parties and to give opportunity to give explanation in the 
matter of irregularity by the said council and for the cause of natural justice , the Hon ble Minister 
Medical Education had a hearing in presence of all concerned on 18th August 2016 , 

And whereas, after hearing both the sides and studying the documents submitted by them , it 
is observed that, as per the enquiry report under Chairmanship of Director Ayush the three 
members committee has observed that the Maharashtra Medical Council has failed in their duties , 
had committed financial irregularities and misused the powers . Hence , Government had come to 
the conclusion that, the Maharashtra Medical Council has misused their powers . The Maharashtra 
Medical Council has also failed to give the proper explanation for the irregularities committed 
by them and dereliction of their duties , therefore Government concluded that the Maharashtra 
Medical Council has misused their powers as provided by Maharashtra Medical Council Act, 
1965. Therefore , the Government decided to dissolve the Maharashtra Medical Council vide 
provisions in section 31( 1 ) of Maharashtra Medical Council Act, 1965 and to appoint Dr. Abhay 
Chowdhary , Professor and Head of the Department of Microbiology , Grant Govt . Medical College 
and Sir J.J. Group of Hospitals to be the person as Administrator to exercise all the powers and 
perform all the duties of the said council during the interim period for the smooth working. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 31 of the Maharashtra Medical 
Council Act , 1965 and all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby appoints Dr. Abhay Chowdhary , Professor and Head of the Department of Microbiology , 
Grant Government Medical College and Sir J.J. Group of Hospitals to be a person as Administrator 
of Maharashtra Medical Council to exercise all the powers and perform all the duties of the said 
council for a period of one year or till the new Council is duly constituted , whichever is earlier. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. D. KAMALAKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


